सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या 
कामासाठी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या १६ अस्थायी 
पदांना दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.८८/५स, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, 
दि.५/५/२०११ 
२) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस २०१८/प्र.क्र.८८/५-स, 
दि.२२/०३/२०१८ 
३) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-४/ लेखा व अर्थ/ 
अस्थायीपदे /मुदतवाढ/९११/२०१८, दि.२६/०७/२०१८ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/आपुक दि.०७/०९/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

सहकार खात्यातील लेखा व अर्थसंकल्पाच्या कामासाठी आवश्‍यक असलेली १६ अस्थायी पदे 
दि.३०/०९/२०१८ पर्यन्त पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२२/०३/२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक 
असून त्यांना सन २०१८-१९ साठी मुदतवाढ मिळणे आवशयक आहे. सबब, शासन निर्णय 
दि.०५/०५/२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या आकृतिबंधात उक्त पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या 
अधीन राहून खाली नमूद केलेली १६ अस्थायी पदे दि.०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


पदनाम पदांची संख्या 


२. वरील अस्थायी पदांची जिल्हावार विगतवारी सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र पुणे स्वतंत्रपणे प्रसृत करतील. 

३. यावर होणारा खर्च "२४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन (०१) (०५) विभागीय व जिल्हा 
प्रशासन दत्तमत २४२५००६७)" या लेखाशिर्षाखाली दाख वावा व त्याखालील सन २०१८-२०१९ च्या 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०७/०९/२०१८ अन्वये विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.८८/५स, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक २०१८०९१९१०५७३९५९०२ असा आहे. हा 


आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


one SG ™M 


lanjiri Ganeshbhushan Joshi 
jaharashtra, n 
pr ICode=400032, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Manjiri 
Ganeshbhushan 25420-9164 70828 
INumber=7d5731d128ab4 1d6a090557a2e9658b7382ac03a 
hi 


Joshi So 
(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन), 

सर्व संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, द्वारा-सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१,२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ रायगड/ रत्नागिरी/ सिंधुदुर्ग/ जळगांव/ 
पुणे/सातारा/परभणी/बीड/बुलढाणा अकोला/ अमरावती/वर्धा/जालना/नागपूर 


१०.वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्राळय, मुंबई - 32 
११.कक्ष अधिकारी, कार्यासन १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
१२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


